कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्थायी 
समिती सभेने पारीत केलेला दि.२५.०३.२०१५ 
रोजीचा ठराव क्र. १३५ हा महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (१) 
अन्वये निलंबित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०१५/प्र.क्र.9८/नवि-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २९ नोव्हेंबर, २०२३ 
Pat १) आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/आस्था/मुका/९७८, 
दि.१६.०७.२०१५. 
२) आयुकत, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/आस्था/मुका/७२०, 
दि.१९.०५.२०१६. 
3) अतिरिक्‍त आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.कडोंमपा/साप्र/मुका/ 
टे-५/६०६, दि.१६.०६.२०२१. 
४ कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका स्थायी समिती सभा ठराव क्र.१३५, दि.२५.०३.२०१५. 


प्रस्तावना:- 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील श्री. किरण प्रभाकर बाबडे हे कल्याण- 
डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेवेत शिपाई या पदावर कार्यरत असूनही, त्यांनी खाजगी नोकरी स्विकारली 
असल्याने, त्यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम-१६ चा भंग केला आहे. त्यामुळे 
त्यांना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम-५६ (2) (गो नुसार दि.०४.०२.२०१५ च्या 
आदेशान्वये कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सेवेतून कमी करण्यात आले आहे. 
२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका प्रशासनाच्या सदर शिक्षेविरुद्ध श्री. gas यांनी स्थायी 
समितीपुढे सादर केलेल्या अपिलाच्या अनुषंगाने, स्थायी समितीने दि.२५.०३.२०१५ रोजी ठराव क्र.१३५ 
नुसार श्री. Tas हे अपंग आहेत, त्यांचे लायसन्स गेळे आहे व त्याला कामावर घेण्यात यावे, असे निर्देश 
प्रशासनास दिले आहेत. 
३. तथापि, श्री. बाबडे यांचेविरुद्ध मा. न्यायालय (५ वे, कल्याण येथे समरी नं.१६३१/२०१३ अन्वये 
गुन्हा दाखळ असून, सदर प्रकरण कल्याण न्यायालयात प्रलंबित आहे. कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिकेने केळेली कार्यवाही योग्य व नियमास धरून आहे. सबब, कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिका स्थायी समिती सभेने पारीत केळेला ठराव अधिनियमाशी विसंगत असल्यामुळे सदर 
ठरावाची अंमलबजावणी करणे संयुक्तिक होणार नाही. तसेच, महानगरपालिका प्रशासनाची कार्यवाही 
योग्य असल्याचे नमूद करून आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवळी महानगरपालिका यांनी सदर ठराव महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ नुसार विखंडीत करण्याची शासनास विनंती केली आहे. 
8. उपरोक्त वस्तुस्थिती तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुदी विचारात 
घेता, श्री. किरण बाबडे, सफाई कामगार यांना पुन्हा कामावर हजर करून घेण्याबाबत स्थायी समिती सभेने 
मंजूर केलेला ठराव क्र.१३५, दि.२५.०३.२०१५ हा महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय व कायदेशीरदृष्ट्या 
महानगरपालिकेच्या विरोधात असल्याने, सदर ठराव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम- 
४५१ (१) अन्वये निलंबित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तद्नुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०१५/प्र.क्र.9८/नवि-२८ 


शासन नणय निर्णय:- 

आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी संदर्भीय पत्रांत नमूद केलेली वस्तुस्थिती तसेच 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील तरतुद विचारात घेता, श्री. किरण बाबडे, सफाई 
कामगार यांना पुन्हा कामावर हजर करून घेण्याबाबत स्थायी समिती सभेने मंजूर केलेला ठराव क्र.१३५, 
दि.२५.०३.२०१५ हा प्रशासकीय व कायदेशीरदृष्ट्या महानगरपालिकेच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत 
असल्याने, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-४५१ (१) नुसार प्रथमत: निलंबित करण्यात येत 
आहे. 
२. अधिनियमातील तरतूदीनुसार सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत 
संबंधितांना अभिवेदन करण्यास संधी देण्यात येत आहे. विहित मुदतीत अभिवेदन प्राप्त न झाल्यास, 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ४५१ (3) अन्वये प्रस्तुत प्रकरणी पुढीळ आवऱयक ती 
कार्यवाही करण्यात येईल. 
३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११२९१२०६१७२८२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


S U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=FINANCE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c 
D H O N D | RA M 6fd9d1d360094fe11409501d5, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=2D78E8AB53FB3619E69D852CE1492593 
ABC1DCE1DF4E081 AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA 
p AWA R DHONDIRAM PAWAR 
Date: 2023.11.29 12:06:05 +05'30' 
(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२) आयुक्त तथा प्रशासक, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जि.ठाणे. 
३) प्रधान सचिव (नवि २), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवडनस्ती (नवि-२८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


